महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १६ फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ- शासन आदेशा क्रमांक :- नासेमं-१०२२/प्र.क्र.१२६/का.१४, दि.१६.१२.२०२२ 


आदेश 

श्रीमती उज्ज्वला सं. दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांची बदली संदर्भाधिन 
शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात 
आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्रीमती उज्ज्वला सं. दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग यांची सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे 
श्रीमती दांडेकर, उप सचिव या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातच कार्यरत राहतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१६१८२२४५६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VINAYAK —— coca 
BABURAO MANE ५ यल 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्रीमती उज्ज्वला सं. दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


